राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार या 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता 
₹२१.९०५ कोटी निधीच्या वितरणाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-२)/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ मार्च, २०१९ 


१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१८- आरकेव्हीवाय, दि. १४/०५/२०१८. 
३. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (550 24 व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही- 
०५१८/प्र.क्र.१६२/१४-अ, दि. २७ ऑगस्ट, २०१८, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अ, दि.१५/०९/२०१८. 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-२)/१४-अ, दि.१५/१०/२०१८. 
६. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१८ आरकेव्हीवाय, दि. २२/०१/२०१९. 
७. आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन.६, दि.१२/०३/२०१८. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - CAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र व 
राज्य हिऱड्याचा मिळून एकूण ₹४५.७१ कोटी नियतवाटप मंजूर केले असून संदर्भाकित दि.१५ सप्टेंबर, २०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्यात केंद्र व राज्य हिळ्याचा मिळून एकूण ₹२२.८५५ कोटी 
निधी दि.१५/१०/२०१८ (संदर्भ क्र.६) च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. आता केंद्र शासनाने सदर 
प्रवर्गाकरिता दुस-या हप्त्यात राज्यास ₹१३.७१५ कोटी निधी वितरीत केला असून त्या समरूप राज्य हिळ्ऱ्याचा 
₹९.१४ कोटी निधी असा एकूण ₹२२.८५५ कोटी निधी वितरीत करणे अपेक्षित आहे. तथापि, सद्य:स्थितीत राज्य 
हिऱऱ्याकरिता वितरणासाठी ₹८.१९ कोटी निधी उपलब्ध असल्यामुळे केंद्र हिश्‍्याचा ₹ 93.094 कोटी निधी व राज्य 
हिऱड्याचा ₹८.१९ कोटी निधी असा एकूण ₹२१.९०५ कोटी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णयः 


१. या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - WAR या योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या 
प्रमाणात एकूण ₹२१.९०५ कोटी निधी (एकवीस कोटी नव्वद लाख पन्नास हजार फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत - 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-२)/१४-ओ 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र. केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
ii राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार - १३.७१५ ८.१९ २१.९०५ 
सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) 
२. परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - VAR या योजनेंतर्गत केंद्र हिस्याचा 


₹१३.७१५ कोटी (रुपये तेरा कोटी एकाहत्तर लाख पन्नास हजार फक्त), आणि राज्य हिस्स्याचा ₹ ८.१९ कोटी 
(रुपये आठ कोटी एकोणीस लाख फक्त) असा एकूण ₹ २१.९०५ कोटी (रुपये एकवीस कोटी नव्वद लाख 
पन्नास हजार फक्त) निधी उपलब्ध करुन दिला असून तो योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


अनुसूचित| (०१) (२८) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि | ०१- जनजाती उपयोजनेंतर्गत योजना 
जमाती | विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य | (०१) (२९) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि 


प्रवर्ग केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक टी -५ मागणी क्रमांक टी -५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) ४० टक्के) 
(२४०१ ॥७४४) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ ॥७५३) ३३-अर्थसहाय्य 


. याशासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या र २१.९०५कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता 


सहायक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि 
आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


. सहायक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत Hoar ₹२१.९०५ कोटी निधी 


कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या स्वीय 
प्रपंजी लेखा खात्यात (PLA) जमा करावा, या निधीचा प्रकल्प निहाय वितरणाचा seat स्वतंत्ररित्या निर्गमित 
करण्यात येईल. 


. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - IR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित 


जमाती प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.१५/१०/२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ नुसार 


विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२(भाग-२)/१४-ओ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


Wd: 


०८ ww A WO 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१८१६४२३३४९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
h rl a nt Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe 1 9b8965025d482b1 beeOfffaa62085 
८34060108८, 


C h a n d fa ka nt A Nn d e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce7 4cffd3a95f2ac3c1 
92e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2019.03.18 16:44:20 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
८. आयुक्त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 
९. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 


Go 
११ 


१५ 
१६. 


ae 


१७. 
नेट. 
48. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 


. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१२. 
षड 
Ww. 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 


.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

सहायक संचालक (लेखा-१),, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


